तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे 
दि.१.०३.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०१८/(४१/१८)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ मार्च, २०१८. 


संदर्भ: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१८/(०३/१८)/तांशि-५, 
दिनांक १०-०१-२०१८. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक ५ मार्च, २०१८. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५(३)/आस्थायीपदे/पुढे चालू/ २०१८/०३१, 
दिनांक ६.०२.२०१८. 


प्रस्तावना: 

तंत्र शिक्षण CASAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शैक्षणिक संस्था 
व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३४०२ अस्थायी पदे संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.२८-०२-२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र. 3 अन्वये संचालक, तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी सदर ३४०२ अस्थायी पदे दि.१.०३.२०१८ पासून पुढे १ वर्षापर्यंत चालू 
ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीन विचार करून पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शौक्षणिक संस्था 
व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३४०२ पदांना दि.१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा गोषवारा 
विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण” या प्रधानशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षाखालील मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक ५ मार्च, 
२०१८ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना त्यांच्याकडील सर्व अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचे जे अधिकार 


देण्यात आलेले आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१८/(४१/१८)/तांशि-५ 


: सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३१२१५३७०२७४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


° Digitally signed by Anil Raghunath Katka 
Ani Naresh 
ou=Higher and Technical Education Department 
सोबत postalCode=400032, 
र्‌ बत *- विवरणपत्र-अ R h h 0: Ob0F5c05dc9058175992109e62d3f571 
a g a) u al a a) 9b9dfb87a96579dc30c265d 
‘jalNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197 
206b94720842cda576febebf8458 1fc52: ‘Anil 
Katkar Raghunath Katk 
Date: 2018.03.12 15:40:09 +05'30' 
अ.र.काटकर 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति: 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई ,पुणे नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

३) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व शासकीय औषधनिर्माणशञास््र महाविद्यालये 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

४ प्राचार्य, हासाकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

८) सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

९) वित्त विभाग (व्यय-५), 

१०) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अस्थायी पदे दि १.०३.९०१८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
२७ 


gs 


| अक्र | 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
मंत्रालयीन कक्ष 


g 
२ 
8 
¥ 
ष्‌ 
द 
७ 


| | | 


कार्यालय, मुंबई 

कार्यालय, पुणे 

कार्यालय, नाशिक 

कार्यालय, औरंगाबाद 

कार्यालय, अमरावती 

विभागीय कार्यालय, नागपूर 

९ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 
१० शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 


विभागीय काय 
विभागीय काय 
विभागीय काय 
विभागीय काय 


op 


विभागीय काय 
८ 


op 


aU 


१९ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१२|शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 
१३ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव 
१४ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
१५|शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपूर 
१६ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 


wo 
Kx] « ve 
a | « | | | (> | |» | (२ | »० | "३ | ०६_|-॥) 


am 


१७ शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदवी) 
१८|शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१९ शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती 

२० शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी 
२१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 

२२ शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 

२३|शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 

२४ | शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 

२५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 

२६|शासकोय मुद्रण तंत्रसंस्था, मुंबई 

२७ | शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे 

२८ |शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 

२९ शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 

३०|शासकोय तंत्रनिकेतन, सोलापूर 

३१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मिरज 

२३२|शासकोय दुरशिक्षण तंत्रनिकेतन, पुणे 

२२| महाराष्ट्र राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी, पुणे 


५) 


AU | "६७ 


wo 


MN) rwo]wl] nw] » 


aU 


nw wl) & nw 
४ ॥ (९ | << | ०< | .त | (९ | “०1 -7 । (९ | -“ | < | om] ०७॥ ० | 25 | ७ | m]| ५ | ० 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


३४ शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदविका) 


| 


“wo 
wo 
fe} 


शासकीय तंत्रनिकेतन, अवसरी 


३८ 


४०|शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद 
४१|शासकोय तंत्रनिकेतन, बीड 
४२ शासकोय तंत्रनिकेतन, उस्मानाबाद 


४२३ |शासकोय तंत्रनिकेतन, जालना 


w|e 


wo 


४४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, जिंतूर 


४५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, नांदेड 


४ 
ष्र 


By 
२६ 
२७ 
२९ 
४६ 
we 
v8 
bo 
GR 


५३|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर 
५४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर 


५५ | शासकोय तंत्रनिकेतन, आर्वी 


५६ |शासकोय तंत्रनिकेतन, साकाली 


५७ शासकोय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी 

ष्ट 
५९ | शासकोय हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर 
६०|शासकोय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, तासगांव 


६१ शासकोय तंत्रनिकेतन, नंदूरबार 


शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया 


XK 


पु ला शासकोय तंत्रनिकेतन, लातूर 


९ | (९ | (९ | (३ 


शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली 


शासकोय तंत्रनिकेतन, अंबड 
शासकीय तंत्रनिकेतन, विक्रमगड 


(३ 


६२ 
६२ 
aw 
gu 


(३ 


>७ 
& 

०< | -“ 1 6 | 6८५ | (९ | तौ aU A] XK on ee es) ALK] A 
£lmlo|m|m|m|m| ZS] Kl olm]alxlaloel2lolCl Kx] mie /alC|mlAlel Sl alelalé) 


विवरणपत्र अ 


दुस-यापाळी करीता संस्थेस मंजूर अस्थायी पदे दि ९.०३.२०१८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी 
देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


सत्यच नाग 
By 


gs 


१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 
२ | शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 
३ शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
४ शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 
५ शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 
६|शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे 
७ | शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 
शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 
९ शासकोय तंत्रनिकेतन, सोलापूर 
१०|शासकोय तंत्रनिकेतन, नाशिक 
११ शासकोय तंत्रनिकेतन, जळगांव 
१२ शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद 
१३|शासकोय तंत्रनिकेतन, नांदेड 
१४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
१५ | शासकोय तंत्रनिकेतन, अमरावती 
१६ शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर 
१७|शासकोय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी 
१८|शासकोय तंत्रनिकेतन, जालना 
१९ शासकोय तंत्रनिकेतन, अंबड 

एकूण 
एकत्रित एकूण 


८ 


नांव 
_____शैशासकीय तंत्रनिकेतन, मुंई | 
| ferent ठाणे | 
_____ शासकीय तंत्रनिकेतन, wont | 
_____४|शासकीयतंत्रनिकेत,पेण | 
| ferrin ates, ern | 
_____|शासकीयतंत्रनिकेत,पुणे | 
____शासकीयतंत्रनकेत, कराड | 
______८|शासकीय तंत्रनिकेतन, stems | 
______९|शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापू | 
| elem तंत्रनिकेतन, a |_____ ४ 
| lei तंत्रनिकेतन, जळगांव | ९ 
| ferent, औरंगाबाद | 
_____शृशासकीयतंत्रनिकेत,, ee | 
____४|शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ | 
[Rafer तंत्रनिकेतन, अमरावती |1_______ रेड 
_____*|शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर | 
| therein atria, wept | 
| teresa dae, rn | 
_____१४|शासकोय तंत्रनकेत, अंबड | 


